महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९/प्र.क्र.४०४/पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २००९ 

शासन आदेश :- 

राज्यातील विधानसभा निवडणूक-२००९ च्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित 
राखण्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्हयासाठी पर्यवेक्षीय अधिकारी म्हणून श्री.राजेंद्र सिंग,भापोसे, पोलीस 
उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांची भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या 
निदेशानुसार, तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार, 
श्री.राजेंद्र सिंग,भापोसे यांनी सदर पदावर दिनांक ०४.१०.२००९ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपर्यंत प्रत्यक्षात 
हजर राहून कार्यभार हाती घ्यावा ब याबाबतचा कार्यपालन अहवाल शासनास सादर करावा. श्री.राजेंद्र सिंग 
यांची नियुक्‍ती ही सिंधुदुर्ग जिल्हयातील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत राहील 
२. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यास या नियुक्तीच्या पदाचा कार्यभार घेण्यासाठी, महासंचालक व 


पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, wae 
A 
a ध्य 
( सुरेश महाजन ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 

प्रति, 

महासंचालक व पोलीस महानिरोक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
¢ महासंचालक(निवडणूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
¢ महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
* मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
* मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
*  सा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
* मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
* मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
*  आअधिदान ब लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
* प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
* प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
+  निवडनस्ती (पोल-१). 


9५७५ pol-IKTRANSFEG& POSTING LetterCR 404 Raiendra Sinah Order 


